ग्राम न्यायालय योजनेत SNA 
खात्यामध्ये निधि जमा करण्यासाठी 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाळली निधि उपलब्ध करुन 
देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.१०४/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : 
१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या ग्राम न्यायालय योजनेसाठी लेखाशीर्ष २०१४ ०४७७ खालील विविध उद्दीष्टांखाळी तरतुद 
करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या ग्राम न्यायालय योजनेसाठी २॥॥५७प्रणालीअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये 
SNA (State Nodal Agency) खाते उघडण्यात आले आहे. हे खाते कार्यान्वित करण्यासाठी व राज्यातील ग्राम 
न्यायालयांचा वेतनासह खर्च चालविण्यासाठी ३१ सहायक अनुदाने हे उद्दीष्ट निर्माणकरुन त्यामध्ये निधिची तरतुद 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

केंद्र शासनाच्या ग्राम न्यायालय योजनेसाठी ?॥॥/$ प्रणालीअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये उघडण्यात 
आलेले SNA (State Nodal Agency) खात्यामध्ये निधिची तरतुद करण्यासाठी ३१ सहायक अनुदाने हे उद्दीष्ट 
मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, (००) १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२) 
(०२) ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८ अंतर्गत ग्राम न्यायालयाची स्थापना (केंद्रीय सहाय्य) २०१४ ०४७७ दत्तमत, 
या लेखाशीर्षांतर्गग उघडण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, या उद्दीष्टांतर्गत रुपये ७०२.०५ लक्ष 
(अक्षरी रुपये सात कोटी दोन लक्ष पाच हजार फक्त) इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर 
केलेली आहे. त्यानुसार एकूण रुपये ७०२.०५ लक्ष (अक्षरी रुपये सात कोटी दोन लक्ष पाच हजार फक्त) इतक्या 
मर्यादेतील निधि ३१-सहायक अनुदाने या उद्दीष्टाखाली वितरीत करण्यात येत आहे. ग्रामन्यायालयांसाठी 
आव्यक तो खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाज्ीर्षाखालील सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
PEMS प्रणाली कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हा व सत्र न्यायालयांनी प्राथम्यक्रमाने करावी व निधि 
विहीत वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः FLAT २०२२/प्र.क्र.१०४/का.१२ 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९०७/२०२२/व्यय-५, दिनांक 
२२.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१०१४५९४४१८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


षु. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sere देशानु BHAGYASHREE 


RAJENDRA 

BHAIDKAR Bee कका 
(भाग्यश्री भाईडकर ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अहमदनगर, धुळे, गोंदीया, गडचिरोली, लातूर, नांदेड, पुणे, 
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे, वर्धा, नाशिक, 

न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालये १) राळेगणसिद्धी (पारनेर), जिल्हा अहमदनगर, २) देवळी, जिल्हा 
वर्धा, ३) निजामपूर (साक्री), जिल्हा धुळे, (४) सालेकसा, जिल्हा गोंदीया, ५) गोरेगाव, जिल्हा 
गोंदीया, ६) कोरची, जिल्हा गडचिरोली, ७ मुलचेरा, जिल्हा गडचिरोली, ८) शिरुर अनंतपाळ, 
जिल्हा लातूर, ९) जळकोट, जिल्हा लातूर, १०) कासारखेडा (तामसा हदगाव), जिल्हा नांदेड, 
११) उरळीकांचन, जिल्हा पुणे, १२) माले मुळशी, जिल्हा पुणे, १३) खरवली (महाड), जिल्हा 
रायगड, १४) तळा, जिल्हा रायगड, १५) पोलादपूर, जिल्हा रायगड, १६) पाली, जिल्हा 
रत्नागिरी, १७) मंडणगड, जिल्हा रत्नागिरी, १८) वैभववाडी, जिल्हा सिंधूदूर्ग, १९) जव्हार, 
जिल्हा ठाणे, २०) सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा, २१ अलिपूर, जिल्हा वर्धा, २२) देवळा, जिल्हा नाशिक, 
२३) त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, धुळे, गोंदीया, गडचिरोली, लातूर, नांदेड, पुणे, 
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे, वर्धा, नाशिक, 


६. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५/ अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 


विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 


. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


